५/१ 


श्रीमत्‌ परमहेस परिब्राजकांचाये सदगुरु भगवान 
श्रीधरस्वामी महाराज 


* हृदयीं वेदगभ विस । प्रुखीं सरस्वती वरिळासे । 

साहित्य बोलतां जैसे । भासती देवगुरु ॥ दा. (-६-६॥ 

जे पवित्रपर्णे वैश्वानर । जे स्फूर्ति किरणांचे दिनकर । 

ज्ञातेपर्ण दृष्टीसमोर । न्रक्षांडन ये ॥७॥! 

जे अखंड सावधान । जयांस त्रिकाळाचं ज्ञान । 

सकाळ निराभिमान । आत्मज्ञानी ॥ ८ ॥ 

शांति क्षमा दयासीळ । प्रवित्न आणी सत्खसीळ । 

अंतरशुद्ध ज्ञानसीळ । इंध्ररी पुरुष ॥ दा. १-८-१९ | 

राष्ट्गुरु श्रीसमर्थ रामदासस्वामी महाराजांनीं श्रीमत दासबोधांत 
ळिहीळेळें वरीळ आदरी जीवनाचे चित्र ज्यांच्या जीवनाशी तंतोतंत जुळते 
तेचे आमचे सदूगुह भगवान श्रीधरस्वामीजी. आमच्या अंनेत कोटी जन्मांच्या 
पुण्याईने मारतबरर्षाच्या - या महाराष्ट्राच्या- पावन पुण्यभुमींत त्यांनीं जन्म ' 
घेतळा आहे. भाज आपल्या अविरत सुगंधाने ळक्षावधि मानवांना शांति 
ब स्वानंद यांचे प्रदान ते मुक्ता हस्ताने करून त्यांची हृदये पुळकित 
करीत आहेत. 
कुलवृत्तांत- मराठवांड्यांतीळ नांदेड जिल्ह्यांतीळ देगळूर या ताढु- 

क्प्राच्या गांवी श्रीखामीर्जीचि वाडवडिळ रद्दात होते, श्रीस्तवामीजींच्या 
पूर्वाश्रमीच्या घराण्याचें आडनांव पत्की ब ते देशस्थ कवेदी भारवळायन 
शाखी ब्राह्मण. श्रींच्या बडिळांचें. नांव नारायणराव होते. नारायणरावांना 
आपल्या प्रथम पत्नीपासून रेणुका नांवाची कन्या श्वाल्यानंततर त्यांची पत्नी 
निवतेळी. त्यानंतर त्यांनी द्वितीय बरिवाहद केळां, त्यांच्या द्वितीय विवाहित 
प्नीचे नांगर कमळाबाई होतें ब याच श्रीस्वामीजींच्या मातोश्री होत. 


मोर्गजौपं ८८५ प 


कमळावाई अल्यंत घेमळ, शरीराने सुदृढ, देखण्या, सुझीळ व कतंव्यदक्ष 
होत्या. बोळतांना श्रीक्षामीजी आपल्या मातेची तुळना राजा हरिश्वद्राच्या 
तारामतीशी बदीत असतात, 

जन्म-- नारायणरावांना द्वितीय पत्नीपासून त्रिंबक, गोविंद व 
गोदावरी हीं अपत्ये झाल्यावर कुळ्पुरोहितांनीं पतकी घराण्यास सरपज्षाप 
असून पुढे निवेरा होणार असल्याचे सांगून आपडां भपत्ये भश्पायुपीच 
होतीळ अते सांगितल्याने नारायणर!वानी सहकुटुंब गाणगापूर येथें जाऊन 
छोककल्याणकारी सुत्रप्रातीसाठी उम्र साधना केळी, त्याचे फळस्जरूपच 
कॉ काय १ श्रीदत्तात्रेय मह्दाराजांचा ' तुझ्या पोटी अंशरूपार्न येती ' असा 
दृष्टांत झाळा, नैतर कमळाबाईना दिवस जाऊन . वैरास्पवृत्तीचे डोहाळे 
छळले ब त्यांत त्या धगेग्डानी, पुनरुंद्वार या विषयांवर बोळ ळागल्या. शके 
१८२३०च्या मागोशीप शु॥ (५ स म्हणजेच श्रीदत्त ज<तीच्या शझुभदिता 
श्रीदत्त जन्मकाळांच्या वेळीच गाणगापुराट्रन '७--८ मेळ दूर असलेल्या 
सिंचोळी या गांवी कमळाबाई प्रसूत होऊन पुत्नरूनाची प्राप्ति श्वाळी. हेच 
आमचे चि नायक श्रीसद्गुरू श्रीधरस्त्रामी महाराज. या पुत्नरतनाचें नांव 
'श्रीधर अर्से ठेवण्यांत भाळें. 

तिसऱ्या वर्षी वडीळ व बाराव्या वर्षी मातोश्री या दोघांचा खीवास 
झोळा घे त्यामुळे शस्थामीजीता आपल्था मावज्ञीकडे रहावे कागळें, दोके 
१८५४५ ते माध्यमिक शिक्षण घेण्यासाठां श्रींची स्वारी एण्पांच्या अनाथ 
विद्याथी गृद्दींत दाख झाळी. परोपकारी वृत्तीने वागण्याचा स्वमाव, देघा- 
देख या गोष्टी जस्ततःच आंगवळणी पडढ्पामुळें अभ्यास द्वोईना प्यापुळे 
त्यांना अनाथ विचार्थी गृह सोडून दुसरीकडे पहावे ळें, तेथें ते माघुक९ 
मागून भापळें शिक्षण पूर्ण करं ळागले. 

आददो विदयार्थी - विद्यार्थीदशेत श्रींचा जीवनक्रम आचार विचार 
सम्पक्ष अस्ताच होता. पहाटे उठून, आपळी खोळी गाःंच्या शेणाने, सारवून 
सूर्थोदधापूर्वी स्वान उरकू ते संध्या करीत. संध्येनंतर सूर्यनमस्कार घाळीत. 


- ह. 20.1. 


-/ | 

रामनामाचा जप असंड चाळू असून ते त्रिकाळ स्नान-सध्या करीत. गरीब 
वेद्याथ्यीना मदत करण्यांत त्यांना भानन्द वाटे. ते गरीम विद्याथ्यीसाठी 
पाधुकरीहि मागून आणून देत असत. आजाऱ्याची सेवापुश्रपा कर 
त्यांना फार आवडे. सुशुप्रा करतांना ते रात्रीच्या रात्री जागून काढीत 
असत. फीसाठी नडलेल्या विद्यार्थ्यांना ते पैश्याची मदत करीत, पुस्तवीहिं 
देत असत. आपल्या जबळचे पैसे संपल्यास सत; नोकरी करून त्यायोर्ग 
द्रन्यांजन करून ते पेसे नडलेळ्या विद्यार्थ्यांना मदत म्हणून देते. मदत 
मागण्यास आलेळा बोणतादि विद्यार्थी त्यांनी विन्मुख जाऊं दिळा नाहीं. 
श्रीस्थामीजी गरीब विद्याथ्यांचा जणूं आत्तराच होते. विद्यार्थी दशेत हि 
पाश्नाप्य पद्धतीर्ने वोस राखणे त्यांना आवडत नसे. तच पुण्यासारख्या 
शहरांत राहून हि त्यांना चहा, कॉफी, सिनेमा आदि कोणतेच व्यसन स्प 
करू शकळे नादीं. 


साधना शके १८४९ च्या विजयादशमीस एण्पाइून श्रीक्षेज 
सजजमगडावर तप साधनेसाठी श्रीस्थ्रातीजींनी भयाण केळे. प्रयाणापू्वी 
तयांनी पुदीळ प्रमाणं प्रतिज्ञा केळी. 

१) मी आमरण अस्खडित त्रक्षचयारचिं पाढन करीन. २) यल 
स्परी कणा! नाही. कोणी द्रव्य दिल्यास ताचा परोपकाराश विनियोग 
करीन. २) कोटेंहि मंठपति म्हणून रहाणार नाही. ४) स्वतःच्या गरजा 
कगीत कंगी राखीन. '५) स्त्री पुरुषांत भेदभाव न ठेव्वतां त्यांना समदृष्टीने 
बोध करीन, ६) अखिळ स्त्रीसमाज मातेप्रमा्गे मानीन, ७) धेर्भग्ळानी 
घाळवून जग सुखी करीन. टॅ) ळेककल्पाणाधच देह शिजवीन, 

या सर्व गोष्टी करण्यासाठीं मी ह्या देह श्री मगवंतःचरणी अर्पण 
केळा आहे. 

सज्जनगडावर श्रीस्वापींच्या खऱ्या पारमार्थिक जीवना प्रारंभ झाळा. 
येथे त्यांनीं सेव्रा व साधना यांची साक्षात्‌ मूर्ति बतूत कठोर तपस्या केळी, 


मागशीप (टंट ऱ् 


लावना[काळ.त श्रीसमथान) अनेक प्रकारे त्यांची परीक्षा पाहिळी. श्रीस्थामीजी 
रात्री फारत झोप घेत नसत.. गडावर पाणी भरणे, समाधी व ज्ञेजघर यांती 
सर्ब ज्रकारें सेवा करणे, जरूर तर स्त्रयंपाकांत मदत करून स्त्रयंपाकाची 
भांडी घासणे, पूजासाहिल्याची सर्वे प्रकारे तयारी करणे इत्यादि सर्वे कामें 
देवखा करूतडे रावीच्या नियांतदेळी ख्ोसयबाच्या संमाधीयाशी गाभाऱ्यात 
बसून नामस्मरणाच्या परमानंदामध्ये [नमम़ होऊन वेळ घाळ्वीत. श्रीस्वामीजी 
गडावर भसतांना. गडावरीळ न्यवस्थापक एक पेन्दानर फौजदार होते. 
त्यांना श्रीस्वामीजी, करीत असळेडी सेत्रा ढोंगीपणाची वाटून ते त्यांचा 
मत्सर करू हागले; त्यांनीं श्रीस्वामीजींची खूप निंदा. करण्यास सुरवात 
केळी. त्यांना स्नाधीजवळ. बसण्याची बंदी वेळी इतकेच नव्हे, तर प्रवेशा- 
सहि प्रतिबंध केळा. माधुकरी बंद करून गड सोडून जाण्यासहि सांगितळे, 
इतका विरोध होत असतांहि श्रीस्वामीजींची शांति ढळळी नाहो. इतका 
न्नास देऊनंहि समाधान न झाल्याने त्या कारभार्‍्याने एका मांनिकाकडटून 
श्रीस्थामीजींत्रर मूठ मारण्याचा प्रयत्न करविळा पण श्रीस्थामीजींना 
श्रीसमथांच्या कृपेनें कांडींच त्रास न होता. उलट त्या मांत्रिकाच्या सर्व 
शरीराची आग होऊं ळागळी व ती आग त्या मांत्रिकाने श्रीस्थामीजौंची 
क्षमा मागून श्रीसमधार्चे तीथ घेतल्यावरच कमी झाळी ब त्याचा मनस्तापहि 
कपी झाळा, त्या वेळेपासून श्रीस्वामीजीबद्दळ सवीना आदर व प्रेम वाटूं 
कृंगळें श्रीर्ामीजी गडावर भसतांनाच त्यांना श्रीसमर्थांकडून ' भगवान ' 
ही उपाधि प्राप्त झाळी. 
या साधना काळांत कोणते अनुनत आळे त्यांचे श्रीस्ातीजींनी 
आपल्या '*मक्तिसार' या पुस्िबषत वर्णन केळे भाहे. त्यापैकी छोकाप- 
बादारचे बणन येथे प्रथम देत भाहोंत. 
तरुण तुम्ही हे सोडितां संसार | हवे हा विचार आम्हा नया ॥ 
* पपच सोडीनी परमाथ कराल । तेणें कष्टी व्हाल तुम्हीं जगीं | 
जधी प्रपंच शो कराया नेटका । परमार्थ विवेका मग घ्याये ।। 


र व्यि रन्सपिक 


समस्या न जय 


५ / १ 
मम कथिले केशी तुम्ही पोरे । अवज्ञा त्याची रे करी तसा ॥. 
बयोळती हे ऐसे वृद्ध शिष्ट लोकर । .......... 0-1. ॥७५८॥ 
अहो काटी म्हणती अभाव वैराग्य | न दिसे हा योग्य आम्हालागी 
मिकेचा हा थेदा सुलभ सवीसी । जो तो मागायापी सज्ज होय ॥ 
मिकाऱ्यांची संख्या ज्ञाली ऐसी फार । राष्ट्र अनिवार सकट हँ । 
म्हणे दुजा दिसे लबाड हा लया । म्हणोतो बया कच्या घुवा याही । 
आम्ही बहु ऐसे धरीयळे चोर । होतो फौजदार ठावे तुम्हां ॥॥८१ 
मारोचिंयां याते घाळवा येथोनी । शका माझे मती येत बहू ॥८२ 
अहो म्हणति काही बुाब्राजी फार । झाली अनिवार देशामध्ये || 
कायदाचि ऐसा काढावा कीं कोणी । बुवा होता धरूंनी द्यावी शिक्षा 
केणे तदाचगी केचा भहो त्याग । लग्न लागवेगे बळे करा ॥८२! 
एसे जरी सर्वे बुवा देशीं होती । तरी अथोगति राष्ट्र सत्य !। 
वळवा म्हणे एक देतो भी प्रुलीत । घरजांव ह माते हवा ऐपा ॥८४ 
आळवीवा देवा म्हणति पहा ढोंगी | दावी आम्हालागीं इशप्रेम ॥८५ 
गोटी धाहोनी दादीत आम्हांला । म्हणा क मजला समथची । 
न मिळे खावया मिक्षा घरोधरा | कसा निलाजरा झाला पहा ।। 
कवाय हो या झाली धाड गळेलडा । पूवेजाति बट्टा लावियेला ।॥८७ 
तुझी जात कोण, कोण आहे घरीं । कशासी ऐसे हें आचरती ॥ 
विचारिती परी भिक्षा न घालतां । तिष्ठत ठेवी वाउगेंची ।॥। 
अ हाण मी ऐसे सांगती लबाड । ठेवील बिऱ्हाड कोठें तरी ॥८५९ 
दुराचार करी योपोनिर्या खळ । साधुवेषं खूळ लावी जर्ना ।॥। 
द्लीयांवरी यांचा होळ निशीदिनीं । कपटकरणीं भूलबीत । 
घाली पौंघरूण पापा यया बेप । मुख पाहतां दोषे प्रायाश्रित्त ॥। 
कोणी म्हणे कोठें चोरी करोनिया । आढळा पुळीनिर्यां यया स्थळी 


ल्क गीशीषे (८८९ '। 


अहो म्हणे कोणी रात्रीं हा लटारूं । दिवमासी थोरू साधु बने ।। 
मिक्षेचिये मित्ते घर परीक्षूनी । जात यया कोणी भूळूं नका ॥ 
कोणीहि न घाली भिक्षा दारांत्री । घालवी बाहेरी रागेराग ॥ 
वटारूनी डोळे चढवी भुवई । मारायासी येई शिव्या देत ।॥ 
भिक्षा मागोनियां ऐसा लागवेग । प्रवेश्ननी मग वनीं राही ॥९२॥ 
साधना करतांना कोणते सुखोपभोग साधकास मिळतात याचें 
श्रीस्वामीजींनी स्वानुभवानेंच पुढें वर्णन केळें आहे. 
आकाशाचे छत भूमीचा पर्येक । इंद्रिये हीं देख परिचारासी ॥ 
बायू हा विझणा देत या पुखातं । पुष्पसुगधाते सेववीत ॥ 
निज परिवार निशेचा रमण । असृतकरे जाण श्रम हारी ॥ 
इंशप्रेम सखी रिझषविण्या यांसी । देत आलह्हादातती नाना येत्गे ।। 
तृण तेचि मऊ गादी या जयना । झोपे ऐसा जाणा महाराज ।!९२ 
वर्षोझाळीं जे कां मिजञे याचे अग । वाळे लागवेगी हिंबाळ्यासी ।। 
हिंवाळ्यांत जे कां ग्रारठ शरीर । उन्हाळी समग्र शोकतसे ।। 
गजचमांपरी इंड सहनानें । कातडी ती जाणे कृष्णवणे | 
दिगेवर तनु कटी कौपिनानं । आकाश चंद्राने शोभे तेवी |।९४ 
अशा साधनावर्खतीळ ऐश्रयांत दिवस काढीत असतां आपळी काय 
स्थिती झाळी हेंच श्रीसत्रामीजीनी पुटीळ अभंगांत वर्णिळें आहे. 
राहावं न आतां प्राण जावो पाहे | धारिष्ट हे नोडे बाट पहाण्या ॥ 
असंख्य ते भक्त तज रामराया । परी नाही यया स्वामी दुजा ।॥ 
रडत स्फुदत गडबडा लोळत । श्रीरामा बाहात करुण शब्दे ॥॥५६ 
अन नको पाहू प्राणांत भजेळा । दयाळा तजळा लाज माझी ॥ 
आठवि तब मागील करणें । आस त्या कारणे वाटे बह ॥ 
नको नको मज मोकळूं श्रीरामा । अगा सुखधामा ढीनबंधो ।॥ 
आनांची तू कैपा झाळासां निष्ठूर । कमे हें दुस्तर केप माझ ॥ 


शज बोाधरच्की यचा 


५/१ 


कमे जरी दृष्ट माहे बहू परी । तुजवीण तारी कोण माते ॥१०२ 
पाहू नको माझे गुणदोष देवा । आलोसे केशवा शरण तुज ॥ 
बांधे धांवे आतां तळमळ भारी । कोणी न संसारी तुजबीण ॥ 
शबरी साधकांची काय खिंती होते हा श्रीस्थामींचा रंत्रानुमव पहा, 
तिरद्दव्यथा अति बाढे दिवसावरी । तळमळ भारी मनालागीं | 
ग्रेमवृत्ति नाभीपासोनी उसळे । तेणे तळमळे बहुसाल ।॥ 
असद्य ही वृत्ति होये तये काळीं । वेड तयेवेळीं लागो पाहे ।॥ 
फल-पणी-वायु जाह जीवन । सोडियळें अन्न देवासाठी ॥११७ 
नावडे कांहींहि नाठवे कांहींहि । जगीं या कांहींहि सुख नुरे । 
नये धीर मना प्राण देथो पाहे । मेटी लबलाहे साधण्यास ॥११८ 
अशी परिस्थिती झाल्यावरच शेवटी-- 
हावरी ऐसा उदार पाहतां । राम होय त्राता भक्तालागीं ।। 
वरीळ अभंगातून श्रीस्वामीजीनी स्वानुमवच वर्णिळा भाहे यांत 
मुळीच संराय नाहीं. 
श्रीसमथ साक्षात्कार-- शके १८५१ चा दासनवमीचा उत्सन 
पारपडल्यानंतर श्रीरखामीजी आपल्या नित्यक्रमानुसार रात्री श्रीसमर्थे- 
समाधीच्या भुपारांत श्रीसमर्थांचे चितन करीत बसळे असतां ऐन मध्यरात्री 
त्यांना श्रीसम्थांचे तेजोमय द्दीन घडळें. (यापूर्वीद्वि त्यांना श्रीसमथं 
साक्षात्कार झाळा होता.) आणि त्यावेळी दक्षिणेकडे जाण्याची आलक्ञा 
झाळी, त्या आश्चिनुसार श्रीसत्रापीजी सजनगडाहून दक्षिण द्वाजांनें 
दक्षिणेकडे निघून गोकणीसेत्रांत गोळे ब कनीटकांतीळ निरनिराळ्या भागां- 
तून त्यांचा सेचार झाळा. नंतर पके १८५६ त्ये श्रीखामीजी सजन- 
गडावर आहे ब तेथें त्यांचा अंदाजे पांच वर्षे मुकाम होता. शके १८६१ 
पथ्ये ते पुनः कनोठकांत धगेप्रसारांय गेळे ब्र शके १८६२ च्या 
विजसाददामीस चतुर्थाश्रमाचा स्वीक्षाग केळ, 


११ 


ह... पे 


वयानंतर श्रीस्थामीजीनी सर्वे भारतांत आपल्या कायाचा प्रसार 
करण्याकरिता निरनिरोळ्या ठिकाणीं प्रयाण केळे व ठिकठिकाणी चातु- 
मोस'त निवास केळा आहे. 'चामता सांत श्रीस्वामीजी पूण एकांत व मौन 
राखतात. भाजपतितो श्रींचे २'५ 'चातुमास ज्ञाळे असून ते चिंकमेगळूर, 
मंगळूर, गिरणार, अयोध्या, वाराणती, वरदपूर, कन्याकुमारी, सज्जनगड, 
बदरिकाश्रभत, हृरोगाबाद, इत्यादि ठिकाणी झाळे आहेत. 

हाके १८६७ मध्यें श्रींचा तैंजाबर, रामेश्वर या भारताच्या दक्षिण 
आागांत संचार झाळा आजपवितो. सवे भारतांत संचार करून घ्मजागू 
तीसाठी श्रींनी अविरत, अविश्रांत कार्य केळे भाहे. वरतुत श्रीस्वांगीजी 
छरोखरच 'विभूतिमत. श्रीमत्‌ उर्जित' या कोटींतीळच आहेत. भारताच्या 
झानादोपऱ्यांतून श्रीखापीजीचे हि.ष्य व भक्त विखुरले आहेत. 'जगाच्या 
हिताकरिता आणि भारतीयांच्या उद्वारासाटी आगभस्कृतीचे रक्षण करावे 
डे आपळे कर्तव्य आहे' असे श्रीरामीजी अत्यंत भाग्रडाने सांगत 
असतात. तरीच 'परपास्मरखळूप होण्यासाठी परमात्म्याचे ज्ञान करून 
घेण्याचे साधनच आमचा धम भाम्हांस सांगत आळा आहे. आपण तें 
स्वरूप प्रकाराविणा साधन सांध्य करून घेतें पाहिजे, असेंहि त्यांच 
सांगणे आहे. 

श्रीखरामीजींची ग्रंथरचना, 

आर्वागोजींच्या लेखणीतून शुद्ध परमाथाची परम पांबन मागिरथी 
अखंड खवत असते. त्या गंगौघांतून कांडी ढहान मोठें गद्य व पद्य ग्रंथ 
प्रसिद्ध झाठे असळे तरी अद्याप बरेच वाडयय अप्रकाशित असून काहींचा ' 
मांगमूसहि ळागत नाही, श्रील्वामीजींची प्रेथ्चना गाव पद्यांत असून 
सैस्कृत, मरठी, हिंदी, कनड व इंग्रजी या भाषतित आहे. 'वितेकोदय, 
पोक्षसंदेश, सुमुक्षपाम, खात्मनिरूपण पासारखे स्वानुभवाने ओतप्रोत 
असंटेळे अत्यंत उचच कोटीचे प्रंथंहि त्यांत भाहेत. सेन्यासी हा नेद्दमी 
कसंप्रह्ि वृत्तीचांच असतो. त्याबुसार श्रीसवामीजी असंग्रहीच आहेत. 


१ जी बर--सन्येश 


म... 


-॥/१ 


त्यामुळे त्यानी केळेल्या ळिळाणाचें जतन करण व त्यांची निगा राखून 
प्रकारान करणें इं कार्य साहजिकच सर्जे शिष्यभक्तांवग येऊन पडळे 
आहे. ह कार्य श्रीधरकुटी सज्जनगड, श्रीधर- स्थर्ति -निवास वाराणसी, 
श्रीधर महामंडळ वरदपूर, सागर या संस्था करीत असून नासिकच्या 
श्रीसमर्थ श्रीधर तःत्रज्ञान मंडळाकडून तेंच कार्य श्रीस्वांमीजींच्या भाशी- 
वादाने गेल्या चार 'वर्षावासून श्रीवर-संदेशद्वारे चाळे आहे. 

श्रीत्वामीजींच्या ग्रंथरचनेपेकी पुढीळ वाळ्ाय प्रकाशित झाळें आहे. 

संस्कृत- शिवशान्तस्तोत्रतिळ्वाम्‌, दत्तकरुणाणंव, स्तोत्रावठी 
प्रथमगुच्छ व हरितीपगुच्छ, 

मराठी- आरयसंस्कृति, रामपाठ, श्रीसमर्थपाठ, श्रीमारुतीमहातम्य, 
मोक्षसंदेश, उज्वछसंदेशा, भक्तिसार, विषयी--मुनी संवाद, पंचीकरण, 
सप्ताध्यायी, निरनिराळ्या चातर्मासांच्या सुरवातीस ब समाप्तीच्या वेळी 
दिलेळे संदेश; स्वामनिरूपण, श्रीरामप्रसाद, श्रीसमरथप्रसाद ब विवेक्षोदय 
(हें श्रीधर-संदेशांतून कमरा: प्रसिद्द होत आहे.) 

हिंदी-< आरयसंस्कृत्तीका दिव्य संदेश, आनदततमिमांसा, 'चातुर्मास- 
संमाशिके भवसरपर दिये हृए विभिल्ल दिव्य तेदेश, मुमुक्षुथाम [हेंहि 
श्रीपर-संदेद्यातून कमरा! प्रसिद्ध होत. आहे.) 

कन्षड-- आर्यसंस्कृति, प्रवचनत्रय, प्रवचनपंचव, प्रबचनतुधा 
भाग १ छा, समथांचे श्रेष्ठ्व (प्रवचने) स्वाः्मनिरूपण. इ.. 

इंग्रजी- पा 1णर्जा वाता (पएपाह, "तल 
७४ जि जाताच जाए 1111. 

कांहीं भप्नकाशित वाझाय येणे प्रमाणें आहे. 

संस्कृत- परिताटमननम्‌ आदि खोभें. 

मराठी- रामायण, सप्तशती, प्रवचनसुधा, बाकपुभा, श्रींची पत्रे 
स्वामीभ्रोध. 


मार्गशीष शा ण म) 


हिंदो-- श्रीसमर्थचरित नवनीत, उपनिप्रत्राम, प्रचचनसुधा, 
भायसंस्कृति. 

याखेरीज बरीच आज्ञात अशी. प्रथसर्पातत असावी असा 
ग॑दाज नाहे. 

श्रीस्वामीजींचं अवतार नेशिष्ठय 

श्रीखामीजींच्या चारेजांचा अत्यंत आरकाईने विचार केळा तर 
त्यांचे चरित्र श्रीसमर्थांच्या चरित्राशीं बरेंच जुळते. आहे. असेंच 
ळक्ष्यांत येईळ 

श्रीसमं्थांचा श्रीरामप्रभूच्या जन्मदिनी व॑ समयी जन्म झाळा तर 
श्रीस्वामीजी'चा जन्म श्रीदत्तजयंतीस श्रीदत्तनन्माच्या वेळीं झाळा. 

श्रीसमभांथे नांतर नारायण होते व तेचं श्रीस्वागीजींचं गुरु. 
श्रीस्वामीजींच्या वडिळांचेंहि नांध नारायणचं होतें. 

श्रीसमर्थ व श्रीस्थरामीजी या. दोघांचे श्रीरामप्रभूवर नितांत प्रेम व 
निष्ठा आढळून येते. दोघेहि ळह्ानपणापासून राष्ट्राची ब धमीची चिता 
वहात होते ब आहेत. 

श्रीसमर्थापमार्णेंच श्रीस्थामीजींनी सर्वसंगप रित्याग करून तपर्शर्ये- 
साटी प्रयाण केळे, श्रीसमश॑ पंचवटीत येऊन श्रीरामापुढें आपले दृदूगत 
निवेवून त्यांच्या आज्ञेनुसार आपळें तपाःचरण करते झाळे तर श्रीस्थामीजीनी 
सज्जनगडावर श्रीसमर्थांजवळ आपलळें हृदय मोकळें करून लांच्या सालि 
८्यांत आपळी साधना पूण केळी 

श्रीसमर्थ व श्रीस्वामीजी यांना कोणीहि मातवी गुरु नाहीत; 

श्रीसमर्थांनी श्रीरामरायाचा आदी पुढे ठेवून रामराज्याची कल्पना 
साकार करण्यासाठी प्रयत्न केळा तर श्रीसंमर्थांचा आदडी संमोर ठेवून 
राष्ट्र व भप यांच्या उद्धाराथ त्यांच्या शिकवणीचुसार प्रयत्न करीत 
श्रीस्यामीजी आपळें आयुष्य वंचित आहेत. 

श्रीसमर्थाप्रमार्णेंच श्रीस्वामोजीनी निरनिराळ्या ठिकाणी धगप्रचार- 


र नोधर संबेशा 


| 


५ज १ 
क आहि र 


बायीग वेगे चाढ. केळी असून श्रीसमथांच्या मठपती होऊन बेसो 
नये ॥। या वचनानुसार श्रीसमर्थाप्रमाणेंच श्रीखातीजी कोटेंहि मठपति 
झाळे नाहींत व होणारहि नाहींत. | 

श्रीसमर्यावतारापूर्वी १०० वर्षे चाळू असलेल्या परकीय छळामुळे 
जनता तस होऊन परमेश्वरी भवताराची वाट वहात होती. अश्या इताहा 
परिष्थितींत श्रीसवथौचा अवतार झाळा. त्याचप्रमाणे (१५० वर्षांच्या परकीय 
राज्यामुळें भारतांत घमीळा आलेळी ग्ढानी बाळबिण्यासाठी, राष्टूभमीची 
बिधडठेडी घडी बसविण्यासाठी, अवास्तव वढलेथ्य) पाश्चिमात्यीवारणा'चा 
मोड करण्यासाठीच श्रीस्वामींचा अवतार आहे. 

असच्याचे भय निश्चित । देवते जाहळीं पापाणबत । 

मंत्राचे सामर्थ्य राहिळ समस्त । न्यायनीत बुडाली !! 
था श्रीसमर्थोक्तिप्रपाणिच देशांतीळ परिस्थिति असतांच 

कराया जगाचा उद्घार । जाहला श्रीधरअवतार । 

घरेबरीं जो झाळा मार । नष्ट करिती श्रीधर ॥१॥ 

अनादि पातकांचे पस्कार । सरले श्रीधरकूर्प समग्र । 

तरे जीव भवसागर । श्रीधरानुग्रई ॥ २ ॥ 

स्वरूपसाक्षात्कार निधीर । करावया राष्ट्रभूचा उद्गार । 

स्वानैदविग्रही साचार । श्रीधर प्रगटठे ॥ ३ ॥ 

शोसमदीप्रमाणेच 'आधी केळे मग सांगते ।' या ब्रीदवाक्पा- 
नुसार श्रीस्वामीजींचे आचरण आहे. तसेच 

जीव जीवांत घाळांबा । आत्मा आत्म्यांत मिसळावा । 

राहराही शोध घ्याबा । परांवराचा ॥ 

या. शिकवणीम्रमाणे म्ेमाने व हितोपदेक्यारनेंच समाजाशी त्याचे 
वागगें असून सव्यस्नरूपदृष्टीनेंच ते जीवन ब्यतीत करीत आहेत, 

धर्म स्थापनेचे नर । ते इंथरराचे अवतार । 

जाळे आहेत पुढें होणार । देणें इंधराचें ।। 


मार्गशीष ४८८७ १५ 


श्रीसमथकृपाप्रसांदानें . आपणांस . श्रीस्वामीजीरवरूपी इश्वरी देण 
आपल्या पूतभाग्यानेंच ळाभळे आहे 

बहुत जनास चालती । नाना मंडळे द्वालवी । 

ऐसी हे समथे पदवी । वियेके होते ।॥। 

विवेक एकांती करावा । जगदीश धारणेने धरावा । 

लोक आपला आणि परावा । म्हणोचि नये ॥ 

या. थ्रीसमर्थशिकवणीचे धडेंच श्रीस्वामीजी प्रत्यक्षांत गिरवीत 
आहेत तसेच श्रीस्वापीजीच्या चरित्राचे अवळे'कन केल्यावर 

सकळांपी नम्र बोलण । मनोगत राखोन चालणे । 

अखंड कोणी येकाचे इणे । पडोचि नेदि॥ १॥ 

उत्तम गुण शंगारला । तो बहुतामध्ये शोभला । 

प्रगट प्रतापे उगवला । मातेड जैसा ॥२॥। 
या श्रीसमथांच्या वचतांचा अनुभब झाल्याशिवाय रात नाही. 

श्रीसमथाप्रमा्णेंच कांही. गरबळा कांही निवळ । ऐसा करित 
जावा काळ । जेणे करितां विश्नांति वेळ | आपणासी फावे ॥! भसे 
त्यांच भ्ाचरण आहे 

राष्ट ब घम यांच्या उद्धारासाठी सूक्ष्मपर्णे निरिक्षण, करून त्य! 
साठी आवश्‍यक तपोबळ प्राप्त करून घेण्यासाठी श्रीस्वामीजी वारंवार 
एकात्बासांत जात असतात. सेळीं कांही. वर्धे श्रीखामीजी एकांतवासात 
असून भद्याप निदान एक वर्ष ते एकांतांत रहाणार आहेत. विश्मशांति व 
घर्मोनिति हवाच त्यांच्या चाळू तपरश्चर्यचा गूळ हेतु आहे. 

सर्वे जना! सुखिनो भभस्तु । सवे सुखी असावे | ऐसी वासना | 
या एकाच हेतुने त्यांचें. मौन व: एकांतंत्रास चाळ असतात. श्रीसमर्थ- 
संदूगुरु व श्रीखामीजी हे शिष्य; तेव्हा गरुंच्याच उपवेशाध्रमाणे शिष्याचे 
सावरा असणार, तहत आपणहि यथामति, यथाशक्ति आपल्या श्रीसदू- 


शु अ घर-हझंदश 


अकेण्यी 


> | । 


गुरु मगवामांच्या आक्षेतुसार बत केल्यास आपण भापळा जन्ममृत्युफेरा 
न्वुकनूं राकूं यांत शांका न शा. 
शोस्वामीजकडे पोहिके असतां जण काय श्रीसमर्थच श्रीस्वामीजी- 
च्या रबरूपांत अवतीण होऊन सभ्जनांचे रक्षण, दृष्टनिदीळन व धपमे- 
स्थापना करीत आहेत आणि योग्य घर्गमातीरचे निदरीन करण्यासाठीच 
स्वतः अगदी अचूक धमोचरण आचरीत आहित्त हेंच स्पष्ट दिसून येतें. 
घन्य ते हो कुळ । धत्स ती कॉ बश । 
ज्याठायी श्रीधर । अवतरले ॥ १ ॥ 
धन्य ते जननी । धन्य तिची कूस । 
जे धर्ममास्करास । प्रसवळी | २॥ 
धन्य ते संबंधी । धन्य शिष्यगण । 
जाई उद्दरून । कुळ त्यांचे ॥ १॥ 
घन्य ते इं स्थान । धन्प तो द्दा देण । 
जेथे होत. वास | श्रीथराचा ॥ ४ ॥ 
नमः शांताय दिव्याय सत्यधमेखरूपिणे ।| 
स्ागदामूवरतप्ताय श्रीघराय नमो नम! ॥ 
श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचाय सदगुरु भगवान 
श्रीधरस्त्रामी महाराज की जप । 


स्तर 
मराटींवील पहिलेच होमिओ-बायीकेमिक मासिक 
वार्षिक म मी. केळ अ | व्ही, पी, 
क ] होमिओ-दूत |. गात. 
आठव्या वर्षात पदापैण “ दर १० दिनांकास प्रसिद्ध होते. 
न्यवस्थापक-होमिओ-दृत, १०४२ चांदवडकर रस्ता, नासिक-१, 


मागंशीपं १८८९ ऱळ 


